दहशतवाद विरोधी पथक, कार्यालय महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई येथील अधिकारी/कर्मचारी यांना 
प्रशिक्षण (अनिवार्य) या अनुषंगाने उघडण्यात 
आलेल्या नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी०१२३/प्र.क्र.४९/विज्ा-४ 
मंत्रालय मुख्य इमारत, दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ११ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा:- 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
दि.२३.०१.२०२३ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, या कार्यालयातून पोलीस अधिकारी व 
पोलीस अंमलदार यांना सेवातंर्गत प्रशिक्षण, PANT भाषा प्रशिक्षण सत्र, वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी 
प्रशिक्षण सत्र व उर्दु भाषा उजळणी प्रशिक्षण होत असतात. सदर अधिकारी / कर्मचारी यांना देण्यात 
येणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, या कार्यालयाच्या अधिनस्त अधिकारी 
/ कर्मचारी यांना प्रशिक्षण (अनिवार्य) या अनुषंगाने नवीन लेखाशिर्ष सुरु करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


| शिर्ष लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 

मागणी क्रमांक मागणी क्रमांक - बी-१ Demand No, 3-1 

प्रधान लेखाशिर्ष २०५५-पोलीस 2055-Police 

गोण BY (003) Bre व प्रशिक्षण (003) Education and Training 

गट शिर्ष (००) (00) 

उप गट PTF (००)(०८) (00)(08) 
दहडातवाद विरोधी पथक Training to Officers/ 
कार्यालयातील Employees of Anti-Terrorist 
oe aoe Squad Office (Committed) 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण | (2055 A 212) 
(अनिवार्य) 
(२०५५ ए २१२) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी०१२३/प्र.क्र.४९/विशा-४ 


२. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १८/अर्थसंकल्प- 


११,दि.२३.०५.२०२३ अन्वये व महालेखापाल यांच्या कार्यालयाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
सं.ख.वि/चा-१/गृह विभाग/युओआर ४१/२०२३-२४/४२३/दि.०५.०७.२०२३ अन्वये व त्यांच्या 


सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१११६२४३२३९२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
पोलीस आयुक्त, मुंबई. 


०८ “७ A -0 


Cc 
es 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


one SG  -८४ 


निवडनस्ती (विशा-४). 


CHETAN 
BALASAHEB 


NIKAM 


विशेष पोळीस महानिरीक्षक,दहऱातवाद विरोधी vere, Hag 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), लेखापरीक्षा, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), लेखापरीक्षा, मुंबई/नागपूर 


कार्यासन/अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन/व्यय-७, आ.पु.क.,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=946f8eff0 1 148466e26f8d80863da34d0a26661f5 

fb602c359549d8ed45 1 le, postalCod 
st=Maharashtra, 
serialNumber=7268DE4066097 1F8095 1C66D0E657E903B 
378196F51A978D2A366CFSEB564C0C, cn=C! 
BALASAHEB NIKAM 
Date: 2023.10.11 16:27:16 +05'30 


(चेतन निकम) 
उप सचिव महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


